शैक्षणिक TY २५-२०२४ 
महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत 
(दुसरा टप्पा) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :।५180)-२९०६६(११)/१३/२०२४/८११२१६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जुले, २०२४ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मान्यता- 
२०२३/प्र.क्र.६३/मशि-४, दिनांक ०१.०४.२०२३. 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी 
२०१७/(२९/१७)/मशि-४, दिनांक १५.०९.२०१७ 


३) दिनांक ५.०७.२०२४ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेला महाराष्ट्र 
अधिनियम .XXIV/2028, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
(सुधारणा)अधिनियम, २०२४. 


शासन निर्णयः- 

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यास, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र. १ अन्वये इरादापत्र प्रदान 
करण्यात आले होते. 


इरादापत्र प्रदान करण्यात आलेल्या संस्थांपैकी, ज्या संस्थांचे प्रस्ताव अंतिम 
मान्यतेकरिता अपात्र ठरलेले होते, अशा संस्थांचे आणि ज्या संस्थांना इरादापत्र देण्यात आले 
आहे, परंतु विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता अंतिम मान्यतेसाठी शासनास शिफारस 
केलेले नाही, अशा संस्थांचे इरादापत्र, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील 


कलम १०९ (३) (छ) नुसार दि. ३१.०१.२०२४ पर्यंत आहे. यास्तव, सदर प्रस्ताव अधिनियमातील 
तरतूदीनुसार शासनास सादर करण्याबाबत शासन पत्र दिनांक ०३.११.२०२३ अन्वये 
कळविण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व अकृषी विद्यापीठांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (छ) अन्वये शौक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी नवीन 
महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता मिळण्याबाबतचे अनुपालन अहवाल शासनास 
शिफारशीत केले आहेत. संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील 
परिशिष्ट "क" मध्ये विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (छ) नुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 0G &(99)/93/2028/6.9929G 


शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या 


एकूण ७ नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून 
कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्तीः- 


१) 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील महाविद्यालयांची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित 
धोरणानुसार कायम विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयांच्या 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातीळ नवीन महाविद्यालय / संस्थेने त्यांच्या विभागीय 
सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार 
नाहीत, असे हमीपत्र रु.१००/- च्या नॉन ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील महाविद्यालयांनी संबंधित विद्यापीठाने विहित 
केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक 
पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक 
पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचाळकांनी करावी आणि 
तद्‌ृनंतरच उपरोक्‍त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र प्रमाणीत करून विद्यापीठास द्यावे. 
महाविद्यालये / संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएडन ऑफ 
कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण 
देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण 
देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा 
क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशा देऊ नयेत. 

मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (3) (छ) खालील 
पंरतुकानुसार प्राप्त अधिकारात नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावातील नॅक व अन्य 
त्रुटींच्या पूर्ततेची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 
त्याचप्रमाणे सदर त्रुटी पुर्तता ६ महिन्यांच्या आत न झाल्यास सदर मान्यता आपोआप रद्द 
होईल. याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची दक्षता संबंधित विद्यापीठांनी घ्यावी. सदर 
कारणास्तव मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्याच्या समायोजनाची कार्यवाही संबंधित 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांनी करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः |ता₹0)-२९०६६(११)/१३/२०२४/८११२१६ 


८) लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे 
मान्यता / संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९) ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या 
शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर 
संस्था/केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर 
महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षांच्या 
पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली 
परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 

१०)विद्यापीठांनी शासन निर्णयाचे अवलोकन केल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु 
करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 

११) संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन, सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी 
संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास, सदर महाविद्यालयांची 
मान्यता रद्द समजून तसे आदेश विभागीय सहसंचालकांनी काढावेत आणि ते शासन व 
संबंधित विद्यापीठाकडे पाठवावेत. 


२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील तरतूदीनुसार 
विस्तारीकरणांतर्गत/नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
अंतिम मुदत १५ जून अशी आहे. परंतु शासन अधिसूचना दि. ०५.०७.२०२४ अन्वये सदर मुदत 
१५ जुलै पर्यंत वाढविण्यात आली 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१५११२३४७३९०८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e 
237f095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Maharashti 


MANDE Sse ART mAEKSHNOE 
(अशोक मांडे ) 
उप सचिव, महराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 &(99)/93/2028/6.9929G 


४) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण , यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 
) 
) 
७) सचिव, प्रवेशा नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


an 


८) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

९) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०) सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
११) निवडनस्ती/(मरि-४) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§§(99)/93/2028/29929§ 


शासन निर्णय क्रमांक :नशा)-२९०६६(११/१३/२०२४/८११२१६-॥॥-ना-(-₹-४)दिनांक १५ जुले, २०२४ 


सोबतचे सहपत्र 
विवरणपत्र -अ 
अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
| | | माहेश्वरी शिक्षण प्रसारक (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
मंडळ, राधानगरी, बंग ले-आऊट, कला 
दिग्रस, (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ. वाणिज्य 
सौ.राधादेवी बंग विद्यानिकेतन कळा, | (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य व विज्ञान महिला विज्ञान 
महाविद्यालय, दिग्रस, ता. दिग्रस, जि. | (महिला महाविद्यालय) 
यवतमाळ. 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ 
२. | विजय केसरी आदिवासी विकास | १. बी.ए. (२भाषा व ४ ऐच्छिक 
बहुउद्देशीय संस्था, नरखेड माऊली | विषय) माध्यम- मराठी, विद्यार्थी 
महाविद्यालय, नरखेड, खसरा नं. ८६३, | संख्या - १२० 
सारडी-पिठोरी रोड, नरखेड MIDC | २. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
जवळ नरखेड, जि. नागपूर - ४४१ | माध्यम -इंग्रजी विद्यार्थी संख्या - 
३०४. १२० 
३. बी.एस्सी (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) माध्यम-इंग्रजी, विद्यार्थी 
संख्या - १२० 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
३. | जन उत्थान बहुउद्देशीय संस्था, देवरी, | 9) मानवविज्ञान विद्याशाखा-बी. ए. 
जि. गोंदिया २) वाणिज्य व व्यवस्थापन 
शारदा महिला महाविद्यालय, देसाईगंज | विद्याशाखा-बी.कॉम. 
(वडसा) जि. गडचिरोली ३) विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा- 
बी.एस्सी. 
(महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ Helles कलम 
१०९ (३) (छ) खालील परंतुकान्वये) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ता0-२९०६६(११)/१३/२०२४/८११२१६ 


जन उत्थान बहुउद्देशीय संस्था, देवरी, 
जि. गोंदिया 


१) मानवविज्ञान विद्याझ्ञाखा-बी. ए. 
२) वाणिज्य व व्यवस्थापन 


शारदा महिला महाविद्यालय, कोरची, 
ता. कोरची, जि. गडचिरोली 


विद्याझाखा-बी.कॉम. 

3) विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा- 
बी.एस्सी. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील कळम 
१०९ (३) (छ) खालील परंतुकान्वये) 


५ 


T. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर 


भगवान साई बहुउद्देशीय सेवाभावी 
संस्था, आनंदगाव, ता. शिरूर (GT), 
जि. बीड डी. आर. विघ्ने BI कॉलेज, 
आनंदगाव, ता. शिरूर, जि. बीड 


विधी 


ग्रामीण विकास महिला बहुउद्देशीय 
सेवाभावी संस्था, नाथापूर, ता.जि. बीड 
साईनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, नाथापूर, ता.जि. बीड 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 


हिरा प्रतिष्ठान, नंदुरबारचे सहकार विधी 
महर्षी श्री. आण्णासाहेब पी.के.पाटील. । (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
विधी महाविद्यालय, नंदुरबार अधिनियम, २०१६ मधील कलम 
१०९ (३) (छ) खालील परंतुकान्वये) 
(अशोक मांडे ) 
उप सचिव, महराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


